महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

कॅप्टन कौस्तुभ विजयकुमार गोसावी 

जि. सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२०/प्र.क्र.५५/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ०४/०३/२०२०. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय,सा. प्र. वि. क्र. शौपपु-२००८ /प्र. क्र. ४९/२८, दिनांक ७.५.२०११ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/ गौ.पु/प्रस्ताव/ सैकवि-१६/४५०, 
दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२०. 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नं ०३६५७-के कॅप्टन कौस्तुभ विजयकुमार गोसावी 
यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिसूचना क्र.७६ प्रेस/२०१४, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये “ नौसेना 
पदक” हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. नौसेना पदक पदकापित्यर्थ रु.५,००,०००/- इतके अनुदान 
देण्याचा प्रस्ताव संचाळक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी दिनांक १०/०२/२०२० च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव व | शौर्य/सेवापदक | पदक प्राप्त देय एकूण 
झाल्याचा रोख रक्कम 
दिनांक (रुपये) 

न॑ ०३६५७-के कॅप्टन कोस्तुभ विजयकुमार | नौसेना पपक ।१५ आगस्ट, | ५,००,०००/- 

गोसावी २०१४ 

Maritime Warfare Centre, C/o Fleet 

Mail Office Mumbai- 800009 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लक्ष फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष 

२०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, Coo - इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११ ३) ०५ - बक्षिसे' 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
तसेच सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२०/प्र.क्र.५५/२८ 


संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची 
रककम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,सातारा यांनी कोषागार कार्यालय,सातारा येथून आहरीत करुन 
संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करण्यात यावी. 

३. वरील तक्त्यात नमूद केलेली संबंधित रक्‍कम लाभार्थ्याची पात्रता काळजीपूर्वक तपासून विहीत मुदतीत 
देण्याच्या सूचना संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय अधिका-यांना 
द्याव्यात व तत्संबंधीचा अहवाल तात्काळ शासनास पाठवावा. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शौपपु-२००८/प्र. क्र. ४९/२८, दिनांक ७.५.२०११ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०६१२३५१२६४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
or ent Of Mi 


Suresh ran धळ 
Mahadeo Khade मालन 
(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


) 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 

) कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

) जिल्हाधिकारी, ठाणे, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ठाणे, 

) सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई, 

नं ०३६५७-के कॅप्टन कौस्तुभ विजयकुमार गोसावी Maritime Warfare Centre, C/o Fleet Mail 
Office Mumbai- ४००००१ 

१२) वित्त विभाग (व्यय ४) मंत्रालय, मुंबई ४०० 032, 

१३) प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


